Sa हक ee ne ee 
पीक विमा हप्ता अनुदानापोटी राज्य ae 
हिइऱ्याची रु.१७,४०,१५,५६९ इतकी रक्‍कम 
भारतीय कृषि विमा कंपनीकडे उपलब्ध असलेल्या 
बचत निधीतून खर्च करण्यास मंजूरी देणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पश्नुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रपीवियो -२०१७/प्र.क्र.२१८/११-ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : १८ जुले, २०१८ 
वाचा : 
१. शासन निर्णय क्र.सीआयओएस/१२९९/सीआर ८९/११अे, दि ४.१२.१९९९. 
२. कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. प्रपिवियो-२०१७/प्र.क्र.१/११ओ, दि. २०.०६.२०१७. 
३. कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र प्रपिवियो-२०१७/प्र.क्र.१/११ओ, दि.२३.०६.२०१७ 
४.कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र प्रपिवियो-२०१७/प्र.क्र.२१८/११अे, 
दि. २७.११.२०१७ 
५. कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र प्रपिवियो -२०१७/प्र.क्र.२१८ /११ अ, 
दि.०९.०३.२०१८ 
६. कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र. कृषिआ/सां.८/प्रस्ताव/३९३/२०१८, दि.१६.०७.२०१८ 


शासन [नणंय :- निर्णय :- 


प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप हंगाम २०१७ मध्ये भारतीय कृषि विमा कंपनीमार्फत जिल्हा समूह 
(Cluster) क्र. २ व ५ साठी राबविण्यात आलेली आहे. भारतीय कृषि विमा कंपनी लि. यांना यापूर्वी खरीप 
हंगाम २०१७ करीता पहिला हप्ता व दुसरा हप्त्यापोटी रु. ४०९,९०,५०,१९२ व रु. १५१,२०,८७,७५८ इतकी 
रक्‍कम अनुक्रमे संदर्भ क्र. ४ व ५ मध्ये नमूद शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आलेली आहे. आता 
खरीप हंगाम २०१७ करीता, पीक विमा हप्ता अनुदानापोटी राज्य शासन हिस्सा रु.१७,४०,१५२६९/- इतक्या 
रकमेचे देयक भारतीय कृषि विमा कंपनीने सादर HIS आहे. त्यानुसार पीक विमा हप्ता अनुदानापोटी 
राज्य शासन हिस्सा रु.१७,४०,१५२६९/- इतकी रक्कम भारतीय कृषि विमा कंपनीकडे राज्य शासनामार्फत 
यापूर्वी उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या निधीतून खर्च करण्याची विनंती कृषि आयुक्तालयाने केलेली आहे. 
खरीप हंगाम २०१७ मध्ये काही जिल्हयांकडून पीक विमा नुकसान भरपाईच्या रकमा अतिरिक्‍त ठरल्याने 
त्याचे वाटप होवू शकलेले नाही. बचत म्हणून सदर रकमा भारतीय कृषि विमा कंपनीकडे शिल्लक आहेत. 
सदर शिल्लक रक्कम रु. ३०,९१,९३,३३१ /- मधून पीक विमा हप्ता अनुदानापोटी राज्य शासन हिस्सा 
रु.१७,४०,१५,२६९/- (रुपये सतरा कोटी चाळीस लक्ष पंधरा हजार दोनशे एकोनसत्तर फक्त ) इतकी 
रक्‍कम, भारतीय कृषि विमा कंपनी लि. यांना खर्च करण्यास प्रस्तुत शासन निर्णयान्वये शासनाची मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रपीवियो -२०१७/प्र.क्र.२१८/११-ओ 


२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०७१८१५२१२६७२०१ असा आहे. हा SST 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Umesh Narayan Chandiwade 
IN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


Umes h Na raya n 000 arte 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=0a3a08c7339c487fe2836238383bf91 bb 


Gi h a Nn d iw a d e d037b93b4bdf6c8e95d1969e585fffe, cn=Umesh 


Narayan Chandiwade 
Date: 2018.07.18 15:22:34 +05'30' 


(उमेश चांदिवडे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. मा.मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई - 32 
२. मा. राज्यमंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई -३२ 
३. अपर मुख्य सचिव (कृषि) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
४. आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
५. संचालक (वि.प्र), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
६. मुख्य सांख्यिक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
७. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 
८. सहाय्यक संचालक (लेख), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 
१०.महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२, (लेखापरिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर 
११.वित्त विभाग (व्यय-१), मंत्रालय, मुंबई- ३२ 
१२.सह सचिव/उपसचिव (११-ओ/२-ओ), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहाय्यक 
१३.कक्ष अधिकारी (२-अ), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
१४.विभागीय व्यवस्थापक,भारतीय कृषि विमा कंपनी, स्टॉक एक्सचेंज टॉवर्स, २० वा मजला, दलाल 
स्ट्रीट,फोर्ट, मुंबई-४०० ०२३ 
१५.निवडनस्ती (कार्यासन ११-ओ) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


